चंद्रपूर जिल्ह्यातील चंद्रपूर तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१३६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-२० ऑक्टोबर, २०२३. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
जा.क्र. का-प्रआ/३३५९, दिनांक १३/०६/२०२३. 

प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये चंद्रपूर जिल्ह्यातील चंद्रपूर तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग, प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, चंद्रपूर यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, चंद्रपूर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांचा ठराव विचारात घेऊन चंद्रपूर जिल्ह्यातील चंद्रपूर तालुक्यातील 
खालील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 


| रा.मा.९३० ते घंटा चौकी ते बोर्डा ते ग्रामीण (0/00 ते ३/५००) | ३१.०० प्रमुख जिल्हा 
वलनी ते चेक निंबाळा ते निंबाळा ते | मार्ग- ७२ ३.५०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१३५ 
झरी ते डोनी सोमनाथ कडे | प्रजिमा-५६ ची ०/०० ते २/५०० अशी 
जाणारा रस्ता. (ता. चंद्रपूर) एकूण २.५००कि.मी. ओव्हरलेप लांबी. 
इतर जिल्हा । (०/०० ते 98/00) 
मार्ग- ५२ १४.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 
मार्ग- ४६ ४.०० कि.मी. 
प्रजिमा-२१ ची ०/०० ते ३/०० अशी 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१३६/नियोजन-२ 


एकूण ३.००कि.मी. ओव्हरलंप लांबी. 
इतर जिल्हा । (0/00 ते ९/५००) 
मार्ग- ६१ ९.५०० कि.मी. 
प्रजिमा-५६६ ते दुधाळा ते ।ग्रामीण मार्ग -५० | (०/०० ते 2/00) १८.०० प्रमुख जिल्हा 
चकनिंबाळा ते पाहमी ते खातोडा २.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१३६ 
चौकी ते कोळसा ते पांगरी कडे ग्रामीण मार्ग -५१ | (०/०० ते ६/००) 
जाणारा रस्ता. (ता. चंद्रपूर) ६.०० कि.मी. 
इजिमा -५२ ची १४.०० कि.मी. 
ओव्हरलॅप लांबी. 
इतर जिल्हा मार्ग | (0/00 ते २/००) 
-५२ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -६८ | (०/०० ते ८/००) 
८.०० कि.मी. 
रा.मा.९३० ते डोनी ते कोळसा ते ता.। इतर जिल्हा | (०/०० ते ४/००) २०.०० प्रमुख जिल्हा 
सिमा मोहर्ली कडे जाणारा रस्ता. मार्ग -५७ ४.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१३७ 
(ता. चंद्रपूर) (ता. मुल) 
इतर जिल्हा । (०/०० ते १६/००) 
मार्ग -५७ १६.०० कि.मी. 
(ता. चंद्रपूर) 
६९.०० 
एकूण कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 


मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६९.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२५४६.६५० + 
६९.००) म्हणजेच २६१५.६५० मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
४५.५००कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१२५२.२५०-४५.५००) म्हणजेच १२५२.२५० कि.मी. 


इतकी होईल. तेसच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३.५०० कि. मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी(५२२१.३७०-२३.५००) म्हणजेच ५१९७.८७० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३१०२५१७०५५८७३१८ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 


GANPAT SANDIPAN 


KACHARE 


gitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=302 1 bf955fefd7 1 ffad5dd7c97769147f1 9aca6383a1 2९66 
#4849d78e224a, postalCode=400032, st: hh 

I Number=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAQE9FOD137FEAB 

OBBCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 
Date: 2023.10.25 17:11:11 +05'30 


(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१३६/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल झासनास सादर करावा.) 

प्रत :- 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 

२) जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर . 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, चंद्रपूर. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


